निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक निबंधक, गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावर नियमित पदोन्नती - निवडसूची सन 
२०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन आदेश क्र: आयपीए-२११८/प्र.क्र.५२/का.१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक - १७ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभाग समक्रमांकाचे शासन seat, दिनांक २१.०६.२०२१ 


शासन आदेठा 


संदर्भिय शासन आदेशान्वये विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त निबंधक भागीदारी 


संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षक, गट-ब या संवर्गातील 


खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना सहायक निबंधक, भागीदारी संस्था, गट-ब (राजपत्रित) या 


संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली 


होती. आता, सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मिळालेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन, खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


दिनांकापासून सहायक निबंधक, भागीदारी संस्था, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गामध्ये नियमित 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


aren नियमित पदोन्नतीचा 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव ine 
दिनांक 
(१) (२) (3) 
शकि आं श्री. मिलिद आनंद भांगरे ०२.०७.२०२१ 
२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्रमांक 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन सदर नियमित पदोन्नती व नियमित पदोन्नतीचा 


दिनांक देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीए-२११८/प्र.क्र.५२/का.१ 


३. उपरोक्त नियमित पदोन्नत अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदावरील त्यांच्या वेतन 


निश्चितीचा विकल्प या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अज्ञा प्रकारचा 


विकल्प न दिल्यास वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम ११(१)(ए) 


च्या तरतूदींनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन केली जाईल. 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२३०८१७१२३२४१६२१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 
1d3a20fa0e8638f40554d1f74d87b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=46C6AAD763D6F6FE01CAEF299F7BF 
533D85983B1491695AAAE025643F38D12D4, 
cn=MANISHA ANIL KADAM 

Date: 2023.08.17 12:34:15 +05'30' 


(मनिषा अ. कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


(१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

(२) मा. उपमुख्यमंत्री (विधि व न्याय विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
(३) निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

(४) सहायक निबंधक, भागीदारी संस्था, पुणे, 
(५) 
(६) 
(७) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 
ah tere आनंद भांगरे, सहायक निबंधक, निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे 
निवड नस्ती/ वैयक्तिक नस्ती/गोपनीय लिपिक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


